आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
आश्रमशाळा समूह (कार्यक्रम) या 
योजनेसाठी निधी वितरण 
(लेखाशिर्ष २२२५ २५८७) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ३१ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२, 
दि.०८.०२.२०२३ व दि.१६.३.२०२३. 
२) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र.स्कूल-२०२३/प्र.क्र./का.६(७)/१०९८, 
दि.१४.२.२०२३. 
३) आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र. एकलव्य-२०२३/प्र.क्र.१०६/कार्या १३. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांकरीता आश्रमशाळा समूह 


(कार्यक्रम) या योजनेंतर्गत (लेखाशिर्ष २२२५ २५८७ रु.७००.०० लाख इतका निधी सन २०२२-२३ या 


आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून वितरणासाठी वितरीत करण्याबाबत आयुक्‍त, आदिवासी 


विकास, नाशिक यांच्याकडून निधी वितरणाचा प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. सदर प्रस्तावास संदर्भाधीन 


क्र.3 येथील नस्तीवर वित्त विभागाच्या प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधील २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित 


जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य ळेखाशीर्षाखाळी एकलव्य मॉडेल 


निवासी झाळांकरीता आश्रमशाळा समूह (कार्यक्रम) या योजनेंतर्गत (लेखाशिर्ष २२२५ २५८७) रु.७००.०० 


लाख इतका निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून खालीलप्रमाणे निधी 


वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


(रु. लाखात) 
योजना लेखाशीर्ष बाब सन २०२२-२३ । सदर शा. नि. अन्वये 
साठी सुधारीत | वितरीत येत असलेली 
अंदाज तरतूद 
Pa 2 3 PB 5 

आश्रमशाळा | 2224240 | ३१, सहायक ७००.०० ७००.०० 
समूह अनुदाने 
(कार्यक्रम) (वेतनेतर) 

एकूण (900,00 (900,00 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.७००.०० लाख (अक्षरी रुपये सात कोटी फक्त) इतका निधी नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत व 
खर्च करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या 
निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


५. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकांन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारात व अनौपचारीक संदर्भ क्र.४१४-२३/व्यय-१४, दि.३१.०३.२०२२३ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३१२२३११०४८२४ असा आहे. सदर आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


lly signed by RAJENDRA DEVARAM 


Digita 
RAJENDRA © = 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार FATA, = DEVARAM ण 


‘alCode=400032, st=M: 


INumber=F617DED8E7182679ED107E6351 
B H AWA RI 116082054D2308173AD9BSESB569ASB02CEAS 
A, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
राजेंद्र भवारी 2023.9412 11:45:25 405'30' 
(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

४. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

५. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. कार्यासन क्र. १३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

९. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


